गळीत हंगाम 2024-202 मध्ये 
उत्पादीत होणाऱ्या अतिरिक्त 
ऊसाचे गाळप करण्यासाठी 

ऊस वाहतूक अनुदान व ऊस 


गाळप अनुदान मंजूर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-०४२२/प्र.क्र.११२/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५/०५/२०२२. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. ससाका १००७/प्र.क्र.१९४/२५-स, दि.१३/०४/२००७, 
२.शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. ससाका २०१०/प्र.क्र.३२७/२५-स, दि.१४/०३/२०११ 
३. शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. ससाका २०२१/प्र.क्र.१०१/२५-स, दि.२१/०२/२०२२ 
४. साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.सा.आ./विकास/वाह.अनुदान/२६०/२०२२, दि.२२.०४.२०२२. 


प्रस्तावना : 

राज्यात गाळप हंगाम सन २०२१-२२ मध्ये ऊसाचे क्षेत्र आणि उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे 
साखर कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेपेक्षा अतिरिक्‍त ऊस उपलब्ध आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील 
साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात गाळप क्षमतेपेक्षा जास्त ऊस उपलब्ध आहे. अशा 
कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अतिरिक्‍त ऊस इतर कारखान्यांकडून गाळप करण्यासाठी ऊस 
वितरणाचे आदेश देणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांचे व साखर कारखान्यांचे 
आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून अतिरिक्‍त ऊसासाठी ऊस वाहतुक अनुदान व ऊस गाळप 
अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

दि. १.५.२०२२ पासुन गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित 
केलेल्या ऊसासाठी ५० किमी अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी दर रु. ५/- प्रमाणे 
ऊस वाहतूक अनुदान या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तूत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने अतिरिक्त ऊसाचे 
नजिकच्या साखर कारखान्यांना वितरण करण्यासाठी साखर आयुक्त यांनी अतिरिक्‍त ऊसाचे 
कार्यक्षेत्र व कारखान्याची नजिकता लक्षात घेऊन त्यांचे स्तरावर अनिवार्य ऊस वितरण आदेडा 
निर्गमित करावेत व वाहतूक अनुदानासाठीच्या प्रस्तावात कारखान्यांनी ऊस उत्पादक 
शेतकऱ्यांचे नांव , गावाचे नांव, ऊसाचे क्षेत्र, ऊस ज्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे त्या 
कारखान्यांचे नाव व वाहतुकीचे अंतर याचा समावेश करावा. सर्व साखर कारखाने ठरवून 
दिलेल्या निर्देशांनुसारच ऊसाची वाहतूक करुन गाळप करतील याची खबरदारी साखर आयुक्‍त 
कार्यालयाने घ्यावी. सदर अटीनुसार ज्या साखर कारखान्यांनी दि. १ मे, २०२२ नंतर शिल्लक 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०४२२/प्र.क्र.११२/२५-स 


राहिलेला ऊस ५० कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावरुन वाहतूक करुन आणला आहे त्या साखर 
कारखान्यांबाबत साखर आयुक्‍त यांनी साखर कारखाना ते ऊस उत्पादक ana क्षेत्र 
यामधील अंतराची खात्री करुन शासनास प्रस्ताव सादर केल्यानंतरच वाहतुक अनुदान मंजूर 
करण्यात येईल. 

३. महाराष्ट्रातील चालू वर्षी ऊसाची उपलब्धता पाहता, सुमारे ५२ लाख टन ऊस गाळप 
होणे शिल्लक आहे. साखर कारखाने बंद झाल्यास शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहिल आणि 
शासनापुढे नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्न उद्भवू शकेल. ही बाब लक्षात घेता होतकऱ्यांचा शिल्लक 
ऊस गाळप होण्यासाठी दि. १.५.२०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित सर्व ऊसाला 
ऊस गाळप अनुदान म्हणून रु. २००/- प्रतिटन प्रमाणे संबंधित कारखान्यांना अनुदान देण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


४. प्रस्तूत शासन निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या दि.२८.४.२०२२ च्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०४/२०२२/व्यय-२, दि. २५.५.२०२२ 
अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रसूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥१/859॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२५१७१४१४१५०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by SHINGADE ANKUSH PANDURANG 


IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 


SHINGADE ANKUSH ४-0 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa45 7ffa5 1 c3f2364841c81f8c437078a333b7 


111446a2, 


PANDURANG saa ea i ee ESRD 
(अंकुश पां. शिंगाडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी :- 
१) मा. मुख्यमंत्री 


२) मा. उप मुख्यमंत्री 

3) मा. मंत्री (सर्वी 

४ मा.राज्यमंत्री (ed) 

५) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद) 

६) अपर मुख्य सचिव (वित्त) , मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

७) प्रधान सचिव (उत्पादन शुल्क) , HATHA, मुंबई-४०००३२ 

८) प्रधान सचिव ( महसूल) , मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

९) सचिव (ग्राम विकास) , मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

qo) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११) प्रधान महालेखाकार (लेखा परिक्षा-१), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०४२२/प्र.क्र.११२/२५-स 


92) प्रधान महालेखाकार Vauchee level Computor Section (VLC) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३) प्रधानलेखाकार (वाणिज्यिक ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४) साखर आयुक्त, पुणे (३प्रती) 

१५) सर्व जिल्हाधिकारी 

१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व ) 
१७ सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 
१९) सर्व प्रादेशिक सहसंचालक, (साखर) 

20) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 
२१) वित्त विभाग व्यय -२/अर्थसंकल्प-३/ हमी शाखा, मंत्रालय,मुंबई 

२२) अध्यक्ष /कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, सहकारी बँक मर्या. मुंबई. 
२३) सर्व अध्यक्ष/ कार्यकारी संचालक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक. 

२४) निवडनस्ती २५-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


